राज्याच्या कृषी पर्यटन धोरणास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०१९/८/प्र.क्र.५१४/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०१९/८/प्र.क्र.५१४/पर्यटन, 
दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२० 

शुध्दीपत्रक: 

मंत्रीमंडळाच्या दि. ०६.०९.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राज्यात “कृषि पर्यटन 
धोरण” राबविण्यास संदर्भाधीन दिनांक २८.०९.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ६ (अ) निवास व्यवस्था यामधील तक्त्यातील रकाना ४ मध्ये 
नमूद करण्यात आलेले “खोल्यांचे आकारमान १५० चौ.मी. किमान” ऐवजी “खोल्यांचे आकारमान १५० 
चौ.फूट किमान” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१११७५२१६३६२३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramesh Jayaram 
Kadam 


(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


= 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा. मंत्री(पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई-३२. 

५. मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

८. मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

९. मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

१०. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
१४. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

१७. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


= =, — —, —= = —| 


